राष्ट्रीय सेवा योजना 
सन २०२२-२३ या वर्षासाठी स्वयंनिर्वाहित रासेयो 
विद्यापीठनिहाय विद्यार्थी संख्या मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१०१ /साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: १८ ऑगस्ट, २०२२. 
वाचा: 
१) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१० / (१३२ / २०१०) / साशि-७, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ९ डिसेंबर,२०१०. 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय सेवा योजना ही केंद्र शासीत योजना असून, या योजनेअंतर्गत नियमित उपक्रम आणि 
विशेष शिबीर या दोन उपक्रमांसाठी विद्यापीठ/संस्थांना दरवर्षी केंद्र शासनातर्फे स्वयंनिर्वाहित विद्यार्थी 
संख्या ही शासन अनुदानित विद्यार्थी संख्येच्या किमान २०% प्रमाणात मंजूर करण्यात येते. सन २०२२-२३ 
मध्ये नव्याने रासेयो संलग्नता व विद्यार्थी संख्या मान्यतेसाठी विद्यापीठांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, त्यांना 
इतर विद्यापीठातील मंजूर पण मागील वर्षात वितरित विद्यार्थी संख्येपेक्षा प्रत्यक्ष नोंदणी विद्यार्थी संख्या कमी 
असलेल्या विद्यार्थी संख्येतून विद्यार्थी संख्या मंजूर करून, त्यानुसार महाराष्ट्राची एकूण ७१७०० 
स्वयंनिर्वाहित विद्यार्थी संख्या विद्यापीठ/संचाळनालय/संस्थानिहाय वाटप करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे, सन २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय सेवा योजना नियमित 
उपक्रमासाठी ७१७०० स्वयंनिर्वाहित विद्यार्थी संख्या मान्य करण्यात आली असून, प्रवर्गनिहाय म्हणजेच 
अनुसूचित जातीसाठी ११.८ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ९.४ टक्के व इतरांसाठी ७८.८ टक्के अझ्ाप्रमाणे 
विभागणी करुन, अनुसूचित जातीसाठी ८४६०, अनुसूचित जमातीसाठी ६७४० व इतरांसाठी ५६५००, अशी 
एकूण नियमित उपक्रमासाठी ७१७०० व विशेष शिबिरसाठी (नियमित उपक्रमासाठी मंजूर विद्यार्थी संख्येच्या 
५०% प्रमाणात) ३५८५० अशी विद्यार्थी संख्या विद्यापीठ/संचाळनालय/संस्थानिहाय पुढील तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे वाटप करण्यात येत आहे:- 


नियमित उपक्रम विशेष 
aa विद्यापीठाचे/ संचालनालयाचे स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
saa एकूण | अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर स्वयंसेवक 
sg 8 संख्या 
é सावित्रीबाई फुले पुणे १.७ 7 
विद्यापीठ, पुणे ९,५ रे 9८२ ५,३६५ | ९,७५ 
२ sean a ९,५०० । १,१२१ ८९४ ७,४८५ ४,७५० 


झासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१०१/साशि-७ 


नियमित उपक्रम विशेष 
ou विद्यापीठाचे/ संचालनालयाचे स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
/ संस्थेचे नाव एकूण अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर स्वयंसेवक 
संख्या 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
3 | मराठवाडा विद्यापीठ, 3,400 | ४१३ 330 २,७५७ १,७५० 
औरंगाबाद 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
४ | शिक्षण संचालनालय, पुणे न ०० १२ ९ ७९ ५० 
(+ २ स्तर) 
५ | राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज क aoe G64 Hie ease 
नागपूर विद्यापीठ, नागपूर १ : i 
६ | संत गाडगेबाबा अमरावती १७७ | हा ह 6 नि 
विद्यापीठ, अमरावती र 
७ शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर | ९,००० | १,०६२ | ८४७ ७,०९१ । ४,५०० 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी 
८ | उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, ३,००० | ३५४ | २८३ | २,३६३ | १,५०० 
जळगाव 
९ | स्वामी रामानंद तीर्थ Be ” ae, ee 
मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड २३६०० | non % 8 
श्रीमती नाथीबाई दामोदर 
ठाकरसी महिला विद्यापीठ, व १२ ९ ७९ ५० 
मुंबई 
हि १ | व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण १७७ | ms is ग ७९ ठव 
संचालनालय, मुंबई 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
१२ | होळकर सोलापूर विद्यापीठ, का १२ ९ ७९ ५० 
सोलापूर 
१३ गोंडवाना विद्यापीठ, meagan 336 तं ae 
गडचिरोली र 1 : 
१४ | महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान १७७ | वर शी ळ Ee 
विद्यापीठ, नाशिक 
शी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, ee er 35 aos ius 
राहूरी, जि. अहमदनगर न 
वसंतराव नाईक मराठवाडा 
१६ | कृषी विद्यापीठ, परभणी भा ०० १२ ९ ७९ Yo 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


SRA निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१०१/साशि-७ 


नियमित उपक्रम विशेष 
ae विद्यापीठाचे/ संचालनालयाचे स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
"| / संस्थेचे नाव स्वयंसेवक 
एकूण | अनु.जाती | अनु.जमाती इतर संख्या 
१७ | डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी bs १२ ९ ७९ 4o 
विद्यापीठ, अकोला 
१८ | भारती विद्यापीठ १,००० | ११८ ९४ ७८८ ५०० 
विश्वविद्यालय, पुणे 
१९ | यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र । ३,५०० | ४१३ ३३० २,७५७ । १,७५० 
मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण 
२० | कृषी विद्यापीठ, दापोली, किं गर 8 ७२ ae 
जि.रत्नागिरी 
२१ | महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान ea ठ्ठ १२ ९ ७९ 4o 
विद्यापीठ, नागपूर 
डा.बाबासाहेब आंबेडकर 
२२ तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, २,५०० २९५ २३६ १,९६९ १,२५० 
जि.रायगड 
23 तंत्र शिक्षण संचालनालय, fea 66 १२ ९ ७९ Yo 
मुंबई 
कवी कुलगुरु कालिदास 
२४ संस्कृत विश्वविद्यालय, स ae 88 as ग्रा 
रामटेक, जि. नागपूर 
२५ | महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय peel १२ ९ ७९ 4o 
हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा 
२६ | प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण संस्था Be १२ ९ ७९ ५० 
(अभिमत विद्यापीठ), पुणे 
गोखले राज्यशास्त्र आणि 
२७ | अर्थशास्त्र संस्था (अभिमत क १२ ९ ७९ ५० 
विद्यापीठ), पुणे 
ना हैद्राबाद (सिध) नेशनल त्त ढे is eae १७ | न 
कॉलेजिएट विद्यापीठ, मुंबई । ९ 2 i 
२९ | डॉ. होमी भाभा राज्य व्यि १२ ९ ७९ Yo 
विद्यापीठ, मुंबई 
25 टिळक महाराष्ट्र अभिमत २०० २४ १८ १५८ ey 
विद्यापीठ, पुणे 
4g) oa वैद्यकीय विज्ञान संस्था | २०० २४ १८ १५८ हिं 
(अभिमत विद्यापीठ) कराड 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१०१/साशि-७ 


नियमित उपक्रम fears 
™ विद्यापीठाचे/ संचालनालयाचे स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
/ संस्थेचे नाव एकूण = oer स्वयंसेवक 
एकूण ।अनु. अनु. इतर 2 
संख्या 
32 डी.वाय.पाटील अभिमत ३०० ३४ २८ २३८ १५० 
विद्यापीठ, नवी मुंबई 
33 डी.वाय.पाटील अभिमत cad ia ३८ ३१५ २०० 
विद्यापीठ,कोल्हापूर 
प्रवरा वैद्यकीय विज्ञान संस्था 
३४ | (अभिमत विद्यापीठ), लोणी, ३०० ३४ २८ २३८ १५० 
जि.अहमदनगर 
34 संजय घोडावत विद्यापीठ, ३०० ३४ २८ २३८ १५० 
कोल्हापूर 
एमजीएम आरोग्य विज्ञान 
२३६ | संस्था (अभिमत विद्यापीठ), ५०० 48 ia ३९४ २५० 
नवी मुंबई 
30 | संदिप विद्यापीठ,नाशिक | 92 ९ ७९ Yo 
३८ | विश्वकर्मा विद्यापीठ, पुणे Lee १२ ९ ७९ ५० 
नरसी मोनजी व्यवस्थापन 
३९ | अभ्यास संस्था (अभिमत a ०० १२ ९ ७९ Yo 
विद्यापीठ), मुंबई 
६ | HEN राष्ट्रीय विधी व्यि १२ ९ ७९ ue 
विद्यापीठ, नागपूर 
प त्त .रायसोनी विद्यापीठ, | ah १२ ९ ७९ iv 
अमरावती 
४२ | श्री बालाजी विद्यापीठ, पुणे २०५७ २४ १८ १५८ aw 
अजिक्य डी वाय पाटील 
४३ | विद्यापीठ, पुणे lal = a गर 
एमजीएम विद्यापीठ, 
४४ औरंगाबाद oe &¢ ५५० ३५० 
ie भारतीय माहिती तंत्रज्ञान le as १२ ९ ७९ = 
संस्था, पुणे 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१०१/साशि-७ 


नियमित उपक्रम विठोष 
विद्यापीठाचे/ संचालनालयाचे स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
/ संस्थेचे नाव क्ण प स्वयंसेवक 
एकूण ।अनु. अनु. इतर भे 
संख्या 
डा छत्रपती शिवाजी महाराज 300 ३४ २९ २३७ १५० 
विद्यापीठ, पनवेल, नवी मुंबई 
रसायन तंत्रज्ञान संस्था 
४७ | अभिमत विद्यापीठ, माटुंगा, १०० WR 8 ७९ a 
मुंबई 
एकूण | ७१,७०० | ८,४६० ६,७४० | ५६,५०० ३५,८५० 


तथापि, सदर विद्यार्थी संख्या स्वयंनिर्वाहित एकक अंतर्गत असल्यामुळे, या विद्यार्थी संख्येस केंद्र शासन 
अथवा राज्य शासन यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान प्राप्त होणार नाही. या संदर्भात राज्य शासनाचा 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१०/(१३२/२०'१०)/साशि-७, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२, दिनांक ९ डिसेंबर,२०१० या 
शासन निर्णयाचा आधार घ्यावा. या विद्यार्थी संख्येसाठी विद्यापीठांकडे जमा होणाऱ्या Boor विद्यापीठांनी 
आपल्या स्तरावर अनुदानाचे वाटप करावयाचे आहे. विद्यापीठांनी वर्षअखेरीस स्वयंनिर्वाहित एककाचे स्वतंत्र 
लेखे झासनास सादर करावेत. 

प्रत्येक विद्यापीठ/संचालनालय/संस्था यांनी त्यांना वाटप केलेल्या विद्यार्थी संख्येचे, त्यांना 
संलग्न/अंतर्गत असलेल्या सर्व महाविद्यालयांना प्रवर्गनिहाय वाटप करुन, त्याची प्रत शासनास पाठवावी. 
विद्यापीठांनी प्रत्यक्षात नोंदविलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत कळवावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८१८१४५२२५३००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG 
LUBAL 
Date: 2022.08.18 14:56:25 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
. मा. मंत्री / राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 
५. प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण), मंत्रालय, मुंबई, 
६. उप सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१०१/साशि-७ 


१०, 
a4. 
१२. 
१२३. 
१४. 


क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रिय संचालनालय, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, पुणे, 


कुलसचिव, सर्व संबंधित विद्यापीठे, 

संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे, 

संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण आयुक्तालय, पुणे (+2 स्तर ), 
संचालक,तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

कार्यक्रम समन्वयक तथा संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सर्व विद्यापीठे, 
निवडनस्ती, साशि-७. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


